वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील सह नियंत्रक / 
गट- अ (राजपत्रित) यांचे विनंती बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्र. बदली- २०२१/प्र.क्र. ५०-२/ ग्रासं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - ३० ऑगस्ट, २०२१. 
शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांचे बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कळम ४ (४) (दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने खालील १ सह नियंत्रक यांची विनंती बदली त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या स्तंभ क्र ४ मधील पदावर करण्यात येत आहे. 


अ अधिकाऱ्याचे नाव सध्याच्या पदावर कार्यरत बदलीचे ठिकाण 

क्र असल्याचे ठिकाण 

fe | २ ३ PB 

a श्री. नरेद्रसिंग सह नियंत्रक वैधमापन शास्त्र, | सह नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, 
मोहनसिंग अमरावती विभागीय कार्यालय नाशिक विभागीय कार्यालय 


०२. सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांच्या सूचनेनुसार कार्यरत पदाचा 
कार्यभार अन्य अधिका-याकडे सुपूर्द करुन इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता हेच कार्यमुक्तीचे 
आदेश समजून बदलीचे ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व आपला रुजू अहवाल नियंत्रक, वैधमापन शास्र, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना तसेच शासनास त्वरीत सादर करावा. 


०३. सदर आदेश निर्गमित केल्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार 
दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच बदली झालेल्या अधिकारी / कर्मचा-याने बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची 
दक्षता घ्यावी. अन्यथा त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies - non) म्हणून गणला जाईल. 
यास्तव उपरोक्त सह नियंत्रक यांनी नविन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा. त्यांनी अनधिकृतरित्या 
गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन 
करण्यात येईल तसेच त्यांच्या सेवेचा खंड पडण्याची sega देखील नाकारता येत नाही याची जाणीव 
संबंधीतांना करुन देण्यात येत आहे. 

४. विनंतीनुसार बदली झालेल्या उपरोक्त सह नियंत्रक यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू 


होणेसाठी पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता तसेच इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


प्‌. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांना कळविण्यात येते की, संबंधीत सह नियंत्रक यांनी पदभार सोडल्याचा 
वस्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहित कालवधीत संबंधीत अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी 
रुजू न झाल्यास त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे, जणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली- २०२१/प्र.क्र. ५०-२/ ग्रासं-३ 


कारवाई त्वरीत करणे शक्‍य होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३०(सी) नुसार 
बदली झालेल्या अधिका-यांचे रेजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत अथवा मंजूर करु नयेत. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०८३०११५६२८०६०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


CHARUSHILA 
CHANDRAKANT 
TAMBEKAR 


(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. नरेंद्रसिंग मोहनसिंग, सह नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, अमरावती विभागीय कार्यालय, अमरावती 
(नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांचे मार्फत) 


) नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (यांना आवऱ्यक त्याकार्यवाही करीता) 
) सह नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुख्यालय, मुंबई 
) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
8) महालेखापाल -१ (लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती / नाशिक 
) निवड नस्ती, कार्यासन ग्रासं-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


